स्वातंत्रयवीर सावरकर घराण्यातील बाई, माई 
आणि ताई सावरकर या महिलांचा त्याग, समर्पण 
आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची स्वराज्य 
निर्मितीतील भूमिका यावर आधारित “त्रिवेणी” या 
नाट्यप्रयोगाच्या आयोजन खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.४४२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जून, २०२३ 


वाचा :- सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र.सां.का.सं/३३८१, 
दिनांक ९ जून, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

भारतभूमीला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये तसेच देशासाठी प्राणाची आहूती देणारे असंख्य 
क्रांतीकारक घडविण्यामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे मोलाचे योगदान आहे. त्याच बरोबर सावरकर 
बंधु तुरुंगवासात असताना त्यांच्या सहचरणी सावरकर घराण्यातील बाई, माई आणि ताई या तिघींनी 
भारतमातेच्या मुक्ततेसाठी राष्ट्रकार्याची मशाल धगधगती ठेवली. या तिघींनी केलेला त्याग, त्यांचे 
समर्पण व स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची स्वराज्य निर्मितीतील भूमिका यावर आधारित “त्रिवेणी” या 
नाट्यप्रयोगाचे सादरीकरण सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि अनुनाद कलाविष्कार बहुउद्देशीय 
संस्था व संवेदना संस्था, नागपूर यांचे संयुक्‍त विद्यमाने दिनांक २६ जून, २०२३ रोजी नागपूर येथे 
आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर “त्रिवेणी” या नाट्यप्रयोगाचे आयोजन करण्याकरीता येणाऱ्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आणि अनुनाद कलाविष्कार बहुउद्देशीय संस्था व संवेदना 
संस्था, नागपूर यांचे संयुक्‍त विद्यमाने सावरकर घराण्यातील बाई, माई आणि ताई या तिघींनी केलेला 
त्याग, त्यांचे समर्पण व स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची स्वराज्य निर्मितीतील भूमिका यावर आधारित 
“त्रिवेणी” या नाट्यप्रयोगाचे आयोजनास येणाऱ्या रुपये २,२०,५००/- (अक्षरी रुपये दोन लाख वीस 
हजार Waal फक्त) इतक्या खर्चाच्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
०२. सदरचा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, कला व 
संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाझा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य कला संस्कृती 
जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ १५०७ - yo इतर खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.४४२/सां.का.४ 


05. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०६२३१५३६२००२२३ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRASAD MAHADEV MAHAJAN 
DN: 


c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
PRASAD MAHADEV éitirstcenssn 
25.4.20=6fcffe7574d536c6e270856345547bb470a3e70655baa82e2 
14fc4d0cfaccaed, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M A H AJ A N serialNumber=B8EA3F1827AABAFA30CAEC97C98F4C9643851C3A3 
2CFA11A13F635FCOBEAQAC3, cn=PRASAD MAHADEV MAHAJAN 
Es sis 


fate: 2023.06.23 16:27:45 +05'30! 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई ४०० ०३२ 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 


मुंबई ४०० ०३२ 


. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


